शासन आदेठा:- 
श्री.जकीउद्दीन बिरादार व इतर मोटार वाहन निरिक्षक यांनी मा.प्रशासकीय 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-१११९/प्र.क्र.३१३/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 
दिलेल्या आदेशानुसार मोटार 
वाहन निरिक्षक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


न्यायाधिकरण,मुंबई येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.१००९/२०१९ मध्ये मा.न्यायाधिकरणाने 
दि.२८/१/२०२० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय 


कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम २००५ मधील HSA ४(५) नुसार खालील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 


क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची । बदलीनंतरची शेरा 
पदस्थापना | पदस्थापना 
| a | 2 णि 8 4 
q श्री.सुनिल क्षीरसागर ।ठाणे पिंपरी-चिंचवड | रिक्‍त पदावर 
२ | श्री.मयुर भोसेकर पेण पिंपरी-चिंचवड | रिक्‍त पदावर 
3 श्री.जकोऊद्दीन बिरादार | मुंबई(मध्य) | सातारा रिक्‍त पदावर 
8 श्री.अरविद फुलारी अहमदनगर |। रत्नागिरी रिक्‍त पदावर 
4 श्री.राहुल नलावडे जळगांव | कोल्हापूर रिक्‍त पदावर 
६ | श्री.अनिल बागवान नाशिक  । पेण श्री.मयुर भोसेकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
श्री.विजय सावंत श्रीरामपूर । पुणे रिक्‍त पदावर 
श्री.संभाजीराव होलमुखे | नाशिक पुणे रिक्‍त पदावर 
श्री.रविद्र सोलंकी रत्नागिरी |। सांगली रिक्‍त पदावर 
१० | ० श्री.सुनिल राजमाने वसई कराड रिक्‍त पदावर 
२. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकार्‍्यांस त्यांच्या सध्याच्या 


पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-१११९/प्र.क्र.३१३/परि-३ 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०२१६३१४२४७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE 


(दिपक पोकळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. संबंधित प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्तांमार्फत). 
८. संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्तांमार्फत). 

९. निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


